राज्य योजना सन २०२४-२५ 
डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०५ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर 
यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. १५/२०२४-२५, दिनांक २७.०६.२०२४. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षाकरिता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. २००००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ व ३ चे परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ मध्ये निधी 
वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११) या योजनेतंर्गत रू. १२५.०० लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केळे असून 
त्या अनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व ३ चे परिपत्रक विचारात घेता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या लेखाशिर्षांतर्गत चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातून विस्थापित ५ गावांचा समोवश करुन 
गावांच्या / वसाहतीच्या विकासाकरीता प्रति गाव रु. २५.०० लक्ष प्रमाणे रु. १२५.०० लक्ष इतका 
निधी खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


।. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२४-२५ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे 
संरक्षण, (००) (१८) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) 
अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
यावा. 

॥. योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र.१५४/फ-१ 


VI. 


2. 


वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेश असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४ व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ चे काटेकोर 
पालन करावे. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ- 


३, दिनांक ०१.०४.२०२४ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ- 
३, दिनांक २५.०७.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०५१६०४४३२३१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM ८>£ 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 

४. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

६. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


